RNI . No. MAHBIL/ 2009/ 40124 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग पाच 


वर्ष २, अंक २७ (५ ) ] 


शुक्रवार , डिसेंबर १६, २०१६/ अग्रहायण २५ , 


शके १ ९ ३८ 


[ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये २६.०० 


: 


असाधारण क्रमांक ६२ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


महाराष्ट्र विधानसभेत व महाराष्ट्र विधानपरिषदेत सादर केलेली विधेयके . 


महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय 


महाराष्ट्र विधानसभेत दिनांक १६ डिसेंबर , २०१६ रोजी पुरःस्थापित करण्यात आलेले खालील विधेयक महाराष्ट्र 
विधानसभा नियम ११६ अन्वये प्रसिध्द करण्यात येत आहे : 


L. A. BILL No. LI OF 2016 . 


A BILL 


FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA PROJECT AFFECTED 


PERSONS REHABILITATION ACT, 1999 . 


सन २०१६ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ५१. 


महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १ ९९९ यामध्ये आणखी 

सुधारणा करण्याकरिता विधेयक 


~ 


२००१ चा 
महा . ११ . 


ज्याअर्थी, यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांसाठी, महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १ ९९९ 
यामध्ये आणखी सुधारणा करणे इष्ट आहे ; 

त्याअर्थी, भारतीय गणराज्याच्या सदुसष्टाव्या वर्षी, याद्वारे , पुढील अधिनियम करण्यात येत आहे : 
१ . या अधिनियमास, महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन (तिसरी सुधारणा) अधिनियम , २०१६ संक्षिप्त नाव व 

प्रारंभ. 
असे म्हणावे . 


२ . 


तो , ताबडतोब अंमलात येईल : 


( १ ) 


भाग पाच - ६२-१ 
एचबी- १६१६-१. 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच , डिसेंबर १६, २०१६/ अग्रहायण २५ , शके १९ ३८ 


“ 


३ . महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १९९९ च्या कलम ५ मधील पोट -कलम 

( क ) मध्ये पुढील परंतुक जादा दाखल करण्यात येईल . 
सन २००१ चा 

परंतु, असे की , सदर प्रमाणपत्र संबंधित प्रकल्पग्रस्त व्यक्तीच्या कुटुंबात कोणत्याही एका 
महा. अधिनियम 

व्यक्तीला सरकारी नोकरी मिळेपर्यंत अनुज्ञेय राहील व तोपर्यंत असे प्रमाणपत्र आवश्यक तेवढ्या वेळेस 
क्र . ११ याच्या 
कलम ५ ची हस्तांतरीत करता येईल तसेच सदर व्यक्तीला मिळालेल्या सरकारी नोकरीची सेवा संपल्यावर त्या 

सुधारणा. प्रकल्पबाधित व्यक्तीच्या वारसांना ती सेवा तहहयात राहील " 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच , डिसेंबर १६ , २०१६/ अग्रहायण २५ , शके १ ९ ३८ 


३ 


उद्देश व कारणे यांचे निवेदन . 
महाराष्ट्रातील विविध प्रकल्पांमुळे बाधीत होणा- या व्यक्तींच्या पुनर्वसनाची कार्यवाही शासनाने निश्चित 
केलेल्या धोरणानुसार त्या व्यक्तीस उचित / देय फायदे देऊन करण्यात येते. त्याअंतर्गत पात्र प्रकल्पग्रस्त 
खातेदारास “ प्रकल्पग्रस्त दाखला ” देण्यात येतो. 

देण्यात येतो . सदरहू दाखला त्या प्रकल्पग्रस्त खातेदाराने नामनिर्देशित 
केलेल्या त्याच्या कुटुंबातील व्यक्तीच्या नावे देण्यात येतो. त्या खातेदारास सरकारी नोकरीत 

सामावून 

घेतले 
जाते व त्या व्यक्तीची सरकारी नोकरीची सेवा संपल्यानंतर त्या प्रकल्पग्रस्त व्यक्तीच्या कोणत्याही वारसाला 
सरकारी सेवेत सामावून घेतले जात नाही . ज्या शेतक - यांनी आपल्या पिकत्या जमिनी शासनाच्या विविध 
प्रकल्पांसाठी दिलेल्या असून ज्यांचे संपूर्ण कुटुंब त्याच शेतीवर अवलंबुन असते , जी शेती प्रत्येक हंगामात 
पिक देत असते , त्यावर त्या शेतक -याच्या कुटुंबाचे उदरनिर्वाह होत असते, अशा जमिनी शेतकरी आपला 
नफा- तोटा न पाहता शासनाच्या विविध प्रकल्पासाठी देतो अशा शेतक- यांच्या वारसाला शासनाकडून फक्त 
एकदाच नोकरी मिळते , हा त्यांच्यावर झालेला अन्याय दूर करण्यासाठी, सबब , प्रकल्पग्रस्तांना न्याय देण्यासाठी 
प्रकल्पग्रस्त व्यक्तीला मिळालेल्या सरकारी नोकरीची सेवा संपल्यावर त्या प्रकल्पबाधित व्यक्तीच्या वारसांना 
ती सेवा तहहयात राहील अशी सुधारणा महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १९९९ मध्ये 
करणे इष्ट झाले आहे . 

वरील उद्दीष्टे साध्य करणे हा या विधेयकाचा हेतू आहे. 


~ 


विधानभवन : 


मुंबई , 
दिनांक ३० ऑगस्ट २०१६. 


मनोहर भोईर , 
प्रभारी सदस्य . 


विधान भवन : 


नागपूर , 
दिनांक : १६ डिसेंबर २०१६ . 


डॉ . अनंत कळसे, 

प्रधान सचिव , 
महाराष्ट्र विधानसभा . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM 
JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES , NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI-400 004 , 
EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


